ग्रामीण रुग्णालय,भुसावळ , जि.जळगांव 
येथील १० अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ- २०२१/ प्र.क्र. ५५/ आरोग्य- 3 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक रुग्णालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २४ मार्च, २०२१ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय , सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- पदनि २०१८/प्र.क्र.१८५/आरोग्य-४, 
दिनांक-०६.०६.२०१९. 
२) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/अपदे/ 
ग्रा.रु.भुसावळ.जि.जळगांव /नवनिर्मित/सन२०-२१/४९८८-८९/२१,दि.-१६.०३.२०२१. 
शासन निर्णय- 
उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक 
मंडळ, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील नवनिर्मित ग्रामीण रुग्णालय,भुसावळ येथे नियमित १० 
अस्थायी पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. सदर संस्था कार्यन्वित करण्याकरीता १० अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता आहे. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये ग्रामीण रुग्णालय, भुसावळ, जि.जळगांव येथील १० अस्थायी 
पदांना दि.२७.०५.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२०- 
२०२१ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
०११ - संचालक व प्रशासन 
(०१)(०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालया इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२१/ प्र.क्र.५५/आरोग्य-३ 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दिनांक- 92.02.2020 व 
दिनांक ३१.०८.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२४१४२९५६७११७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 
Roshani Di h 
Roshan fren” 
7 : DN: CN = Roshani ; 
| Dinesh diese scam Patt c 
O = Government Of 
Kadam एक 
7 Department 
Date: 2021.03.24 
P at | | 1 6:15:01 +05'30'" 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

२. संचाळक-१, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, भुसावळ. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, भुसावळ. 

८. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय,भुसावळ, जि.जळगांव 

९. वित्त विभाग,(व्यय-१३) मंत्रालय,मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी,सेवा-१सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय, 
मुंबई यांना पुढील आवऱ्यक कार्यवाहीसाठी. 

११.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२१/ प्र.क्र.५५/आरोग्य-३ 


दिनांक - २४ मार्च, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र. 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-पदआ-२०२१ /प्र.क्र.५५/ आरोग्य-३, 


अ.क्र पदनाम वेतन स्तर अस्थायी पद 
संख्या 

La | वैद्यकिय अधिक्षक एस-२३ (६७७००-२०८७००) La “| 
२ | वैद्यकीय अधिकारी एस-२० (५६१००-१७७५००) ३ 
३ | अधिपरिचारीका एस-१३ (३५४००-११२४००) ३ 
४ | सहायक अधिक्षक एस-१३ (३५४००-११२४००) 1. ae 
५ | औषध निर्माण अधिकारी एस-१० (२९२००-९२३००) |. आ. .' 
६ | कनिष्ट लिपिक / टंकलेखक एस-५ (१९९००-६३२००) विकि का 

एकूण 1१ | 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


